राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० 
तालुक्‍्यांव्यतिरिक्‍त इतर तालुक्यामधील १०२१ 
महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसहऱ्य परिस्थिती 
घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१७ व दिनांक २८ जून, २०१८ 

२) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्र.टंचाई-२०१४/प्र.क्र.२३३/म-७,दि.१३ 
जून, २०१८,दि.५ डिसेंबर, २०१८, दि.२४ जून,२०२०, दि.२१.०९.२०२२, 
दि.१२.०९,२०२३ व दि.७ नोव्हेंबर, २०२३ 

३) समक्रमांकाचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ चा शासन निर्णय. 

४) मा.मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ 

उपसमितीच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 


प्रस्तावना:- 

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, 
यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.१३ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.५ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८ च्या दुष्काळी 
कालावधीसह भविष्यात दुष्काळ उद्भवल्यास, त्या दुष्काळी काळावधीकरिता तातडीने उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी/सनियंत्रण ठेवण्यासाठी/निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. संदर्भ 
क्र.२ येथील दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना 
करण्यात आली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष विचारात घेवून 
संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील vo 
तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील 
महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून 
आले आहे. या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
बैठकीमध्ये कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसहऱ्य परिस्थिती घोषित करून तेथे 
सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून शासन आदेश निर्गमित करण्याची 
बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः 
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या vo तालुक्‍्यांव्यतिरिक्‍त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली 
मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७ 


पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे नमूद केलेल्या एकूण 
१०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ Teed परिस्थिती घोषित करून खालील सवलती लागू करण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) जमीन महसूलात सूट. 
२) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन. 
3) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती. 
४) कृषी पंपाच्या चाळू विजबिलात 33.4% सूट. 
५) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी. 
) 
) 
) 


६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता. 
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅकर्सचा वापर. 
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शोतक-यांच्या Berea पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे. 


२. या आदेशान्वये देण्यात येणा-या विविध सवळलतीपोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय 
विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. यानुषंगाने प्रशासनिक विभागांनी 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय यंत्रणांकरेता आवश्‍यक ते पूरक आदेशा निर्गमित करावेत. 
त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या 
विभागास सादर करण्यात यावा. 
३. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या १०२१ 
महसुली मंडळामध्ये उपरोक्त उपाययोजना अंमळात आणण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी 
तातडीने सदर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात. 
४. त्याचप्रमाणे राज्यातील ज्या मंडळातील पर्जन्यमापक GI (AWS) बंद होती अथवा नवीन महसूली 
मंडळे स्थापन केल्यामुळे त्या महसूली मंडळामध्ये पर्जन्यमापक यंत्रे अद्याप बसविली गेळी नसतील अशा 
मंडळांची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्ररित्या शासनास सादर करावी. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११०१७१८२२५४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR 
KA 


SANJAY AUDUMBAR oiarurcan 


DN: CN = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, 
D HARU RKAR C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = RELIEF AND 

REHABILITATION DEPARTMENT 

Date: 2023.11.10 19:31:34 +05'30' 


(संजय औ. धारुरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


3) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७ 


५) मा. मंत्री (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. मंत्री (ग्राम विकास), मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई. 
) ( 
) ( 


८) मा. मंत्री (पाणी पुरवठ), मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. मंत्री (रोजगार हमी योजना), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

११)मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा /विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१२)सर्व मा. विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 

१३) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५)सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) सर्व जिल्हाधिकारी 

१७) वित्त विभाग (व्यय-९/ अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सह सचिव तथा वित्तिय सल्लागार, मदत व पुनर्वसन, नवीन प्रशासन इमारत, मंत्रालय, मुंबई 
१९) महसूल व वन विभाग, कार्यासन क्रमांक म-३/म-११ 

२०) निवडनस्ती (कार्यासन म-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ल्ल 


७ | Step rest 
८ अकोला 
९ ।अकोला 
| १० | अकोला 

अकोला 
१२ ।|अकोला 
१३ |अकोला 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


अकोला 
अकोला 
अकोला 
अकोला 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, 


८ आ ली, गोल, क... 
ial 


ae) gem 


Hele 


कोळ, कीती amas 


दि.१०.११.२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ 


CIRCLE 
अकोट 


अकोट Panaj पाणाज 


ie ere 


अकोट 


तात 


अकोट Akolkhed अकोलखेड 

तेल्हारा Telhara तेल्हारा 

तेल्हारा Hiwarkhed हिवरखेड 

तेल्हारा Adgaon Bk. आडगाव बु 

seg 
sn 


अकोला 


अकोला are 


मूर्तीजापूर 


मूर्तीजापूर 
मूर्तीजापूर 
मूर्तीजापूर 


ave 


मानापूर 


ay 


ळू बाजार 


६७ [अमरावती TAG 9777507797 [RTA रासुलपूर 


ets 


930 [अहमदनगर अहमदनगर 


१४१ |अहमदनगर ।अहमदनगर रुईछत्तीसी 
अहमदनगर ।पारनेर पारनेर 
अहमदनगर ।पारनेर भालवणी 

१४५ |।अहमदनगर ।पारनेर वाडेगव्हाण 
१४६ ।अहमदनगर ।पारनेर वडझिरे 
अहमदनगर ।पारनेर टाकळी ढोकेश्वर 


तहत ता 
हहत क तोरा पाळ ग 


अहमदनगर | श्रीगोंदा बेलवंडी 

अहमदनगर | pir चिंभळे 

अहमदनगर 
अहमदनगर राशिन 

८७4 ८540444 aan 

अहमदनगर 
आहमदनग्र मिरजगाव 
SEAT 

अहमदनगर ।जामखेड अरणगाव 
अहमदनगर. जामखेड 
अहमदनगर ।जामखेड नायगाव 

अहमदनगर |ठोवगाव शेवगाव 

अहमदनगर [aaa भातकुडगाव 
अहमदनगर [aaa बोधेगाव 


१७२ |अहमदनगर |शेवगाव Chapadgaon चापडगाव 


अहमदनगर [sad डोर जळगाव 
अहमदनगर [aaa एरंडगाव 


अहमदनगर |पाथडी पाथर्डी 
अहमदनगर |पाथडी माणिकदौडी 
अहमदनगर |पाथडी टाकळी मानूर 
अहमदनगर |पाथडी 
अहमदनगर |पाथडी 

LL नेवासा खु 

१८१ |अहमदनगर ।नेवासा नेवासा बु. 
अहमदनगर ।नेवासा सलाबतपूर 
अहमदनगर ।नेवासा कुकाणा 
अहमदनगर ।नेवासा चांदा 
अहमदनगर ।नेवासा घोडगाव 
अहमदनगर ।नेवासा सोनई 
अहमदनगर ।नेवासा a 
अहमदनगर राहुरी टाकळीमिया 
अहमदनगर राहुरी ब्राम्हणी 
अहमदनगर राहुरी वांबोरी 

१९५ ।अहमदनगर संगमनेर संगमनेर बु. 
अहमदनगर |।संगमनेर घादरफळ दु 
अहमदनगर ।संगमनेर mat बु 
अहमदनगर |।संगमनेर शिबलापूर 
अहमदनगर |।संगमनेर तळगाव 
अहमदनगर ।संगमनेर समनापूर 
अहमदनगर |।संगमनेर घारगाव 
अहमदनगर |।संगमनेर — 
अहमदनगर ।संगमनेर साकूर 
अहमदनगर |।संगमनेर ग्रे 
अहमदनगर |अकोला विरगाव 
अहमदनगर |अकोला समशेरपूर 


२०७ |अहमदनगर |अकोला Sakirwadi साकीरवाडी 
अहमदनगर [अकोला राजूर 

अहमदनगर [अकोला 
अहमदनगर [अकोला 
अहमदनगर ।कोपरगाव कोपरगाव 
अहमदनगर ।कोपरगाव रावंडे 

अहमदनगर ।कोपरगाव सुरेगाव 

294 ।अहमदनगर ।कोपरगाव दहिगाव बोलका 
२१६ |अहमदनगर ।कोपरगाव पोहेगाव 


अहमदनगर ।राहता राहाता 


२४२ उस्मानाबाद भूम 

[se fare व्य निकर 

कवण निरकोन 
७०७ िडडिन 


२७७ |औरंगाबाद ।वैजापूर 

Ra 

ras 

a 
Fred 

308 


Fre 

=z 
al 

ga 


३४७ [aT 

३५४ अमळनेर भारवास 

३५५ अमळनेर 

२१८ 
ज्र 

a 


जळगांव पाचोरा 
३८० ।जळगांव पाचोरा पिपळगाव बु. 
जळगांव पाचोरा Varkhedi Bk. 


३८२ |जळगांव 

Z जड 

३८६ 
३८७ 
३९४ Pimprala पिंप्राळा 


Dhule (City) 
al 
aot 
a 
ant 
ween 
an 
as 
a 
a वळ 
व 
TRE 


४५२ नंदुरबार  |शाहादा 


Mukramabad 
Kapasi Bk. 
Kalamabar 


Hanegaon 


Javalgaon 


Barbada 
Kelvad 


Khapa 


४८७ नागपूर 

a 
Frere 

fa 

arsed 


Raa 


aa 
ar 
ara sire 
TR 
cnn 
a 
0 ला 


Fa 

Fi 
Fi 
seve 


जुन्नर जुन्नर 
पड तुम 
a 
iz 
= 
राजुरी (न) 
क 


of | of! | oS 


mn} mom) om Fe eel es al (IP 
छ 8 ४) “2 | “0 | 0 
AI; Oo 0 । “0० | (२ | aim 


mn} om 
क) fo) 
०८ | w 


संगमनेर 


०4 


-00 | Om] mM] -८४ | -८0 | Om] my) my] -८४ 
-O —O -O ae) 0 oO 0 ro) ro) 
AN | 4A -5 oO we) (२ & | .«” | च्ट 


mM 
-_O 
oC 


ia तळेगाव लामा 


4 
el 
8 


मचर 
कत 
= 


LO} LO} LN | की mM] Mm] m| m 
A] A] A] wv oO} o|] 0] -o 
LS] ०9८ | “८० | 4 «-“०॥। (२ | & |. | तट 


पुणे | 


wai 


A~) 
mM 


a 
is 
a 

६३१ |बीड 
i 
कीड 


a aa 


an 
wa 


as 


कीड 
a 

६३८ las 
कीड 
a 
a 
a 


arte 
ia 
गेवराई 
area 


भ्र are 


is 
is 


is 


iia a 


is 
is 
is 


गवर is 
ग्रा aia 


गेवराई सिरसदेक 


(la i __ सित सिक ____ 


बीड 
६५० 


बीड 
as 

६५५ 
is 
as 


30910 


कड [os carat 


ai 
is 
is 


दळ घोड 
ai 


६९७ [बुलडाणा  |शिंदखेड राजा |shendurjan 

on ama 
= Fe 
oe aes 
ae a8 
wali 


032 [बुलडाणा [संग्रामपूर बा संग्रामपूर 

at 

id 
लोहा 


उमरखेड 

७५७ [यवतमाळ  |लोहा 
पुसद 

७६० 

= 


७६५ |लातूर लातूर जातेगाव 
७६६ लातूर लातूर Tandulaja तांदुळजा 


Chincholi Bk. 
नला 
जज 
Pra 
लातूर Nilanga 
cil 

७७९ [STAR कासारबलकुंडा 


8 
Sy 
ra 


cA 


oe a Fea 


q हा ey 
2) | a] 3 E 


७९९ [ade अहमदपूर अहमदपूर 
लातूर अहमदपूर किनगाव 


८०० 
०१ 


é 


a 
cof ara 
L949 वर्धा Vijaygopal विजयगोपाळ 

va 

5 सिह 

स्त र्त 

नकम काक at 
वाशिम वाशिम पार्डी टकमोर 


वाशिम वाशिम नागठाणा 

वाशिम वाशिम कोंढाळा झांबरे 

वाशिम वाशिम पर्डी आसरा 

मागन सिसोड 
ams मरजलनर 
वाशिम रीसोड 

नन [Rts ७५४ [किक 
वाशिम रीसोड ठग्ण्वाताचा] गोव 
ates 
मागन Res a 


वाशिम मंगळूरपीर Dhanora Kh. 


धनोरा खु 
नानोर 
Fi 
शिरपूर 
i 


८७२ [सांगली 

ज्त 
जित 
ज्त 
a 
a 
८९७ 


९०७ सातारा 


a 
me ad 
कोळे 
a8 
ae 


९७२ सातारा 


ळी तता 
नी गोंदवळे बु. 
SNS eget: 


नाज 
बरड 
aa 
FR 


es aE 


ca mF 
ca ara 


कुरुंदा 


सेनगाव 
सेनगाव 
सेनगाव 
सेनगाव 
सेनगाव 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


SANJAY AU DU M BAR we CN = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, C = IN, S = 


jaharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
DHARURKAR = RELIEF AND REHABILITATION DEPARTMENT 


Date: 2023.11.10 19:32:01 +05'30' 


